महाराष्ट्र शासन 


भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर 
समाजातील सहकारी सूतगिरण्यांना भाग 
भांडवळ मंजूर करणे या योजनेकरिता 
नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता 
देण्याबाबत 


शासन निर्णय क्र : सूतगी-२०२४/प्र.क्र.३२/योजना-२, 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दि. 23 सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा- १. शासन निर्णय, इमाव, सावशेमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग, क्र. सीबीसी- 
२०१९/ प्र.क्र.१२१/मावक, दि. ०७,ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. सूतगि-२०२०/ प्र.क्र.७३/ 
योजना-२ , दि.०३.०९.२०२४ 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर 
राज्यातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी विविध योजना लागू करण्याचा निर्णय 
संदर्भाधिन क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णय, दि. ०७.०८.२०१९ अन्वये घेण्यात आला असुन त्यास अनुसरून, 
संदर्भाधिन वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या सहकारी 
सूत गिरण्यांना भाग भांडवल मंजूर करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने, सदरहू योजनेकरिता 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या सहकारी सूत गिरण्यांना भाग भांडवल मंजूर करणे या 
योजनेकरिता खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे - 


| मागणी क्रमांक | झेडजी-४ ZG-4 
मुख्य लेखाशिष ४२२५- अनुसूचित , | 4225- Capital Outlay on Welfare Of 
अनुसूचित जमाती इतर मागासवर्ग Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 
nota: ap} SUT Other Backward Classes and 
ae अल्पसख्याक याच कल्याण | [ताल €& 
यांवरील भांडवली खर्च 
उप मुख्य लेखाशिर्ष । ०३, मागासवगीयांचे कल्याण, | (03, Welfare Of Backward Classes 
| OTS १९०, सावेजानक क्षेत्रातील ब इतर | 190, Investment in public sector and 
उपक्रमांतील गुंतवणूका other Undertakings 
गट शीष (0%) भाग भांडवली अनुदान (01) Share Capital Contribution 
उप गट शोष (02) (०४) भटक्या जमाती-क या | (01) (04) Share Capital Contribution 
प्रवर्गातील सभासदांच्या सहकारी | 0? co-operative spinning 111118 
ae feat भाग belonging to the members of the 
सूत र रण्याना भाग- | Nomadic Tribes C category 
भांडवली अंशदान 
। अनिवार्य/कार्यक्रम कार्यक्रम | Schemes 
। संगणक संकेतांक | ४२२५२१४१ 42252141 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगी-२०२४/प्र.क्र.३२/योजना-२, 


०र. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०५/का-अर्थ-५, 


दि.२९.०२.२०२४ व महालेखाकार (लेखा ब SHEN) महाराष्ट्र यांच्या अनौपचारिक पत्र सं.ख.वि/चा- 
१/इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग/युओआर-२०९/२०२३-२४/१३८७, दि.२७.०३.२०२४ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९१३१२३२३३८२३४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


(१) 
(२) 
(२) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(९०) 
(११) 
(१२) 
(१२) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRINATH VASANT -- 0, 
HENDRE या... 
(श्रीनाथ व. हेंद्रे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


E1F9FC513D75E7EE1 0DDEA796B68C7E42CCD6D1F044CC779FFE2F 
=SHRINATH VASANT HENDRE 
3 12:33:4 405'30' 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, वस्त्रोद्योग विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. (प्रसिध्दीसाठी) 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रादेशिक उपसंचालक TAIT सोलापुर ,नागपुर ,औरंगाबाद,मुंबई . 

सर्व उपसंचालक ,वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रादयोग महासंघ मर्यादित ,मुंबई. 
निवड नस्ती (योजना-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


